पदोन्नती 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील 
उप विभागीय अधिकारी या पदावर पदोन्नती 
उपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा:- सा.बां.वि., शासन आदेडा क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२, दि.१२.११.२०२० 


SIRT आदेठा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सन २०१९-२० च्या निवड सूचीतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 


या संवर्गातील श्री. पी.एन. पाटील यांना तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या प्रर्वगातील महाराष्ट्र 


अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधीळ उप विभागीय अधिकारी(स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यात आळेली 


आहे. प्रस्तुत शासन आदेशान्वये श्री. पी.एन. पाटील यांची पदोन्नती उपरांत पदस्थापना उप कार्यकारी 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. श्री. पी.एन. पाटील यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी- शर्ती लागू राहतील. 


३. मा.उच्च न्यायालयाने Re याचिकास्टॅम्प) क्र.५८/२०२१ मध्ये दि.२८.१.२०२१ रोजी झालेल्या 
सुनावणीत पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत .- 


“We are informed that some of the Officers of Group A and B are due to retire on 
superannuation in the next few days and they have not been promoted due to the ad-interim 
order passed by the Court. In the Interest of justice, We permit the State Government, if so 
advised, to grant promotions to such of the officers who are due to retire on superannuation on 
or before 28" February, 2021 and whose promotions are not granted due to the ad-interim 


order passed by this Court.” 


8. श्री.पी.एन.पाटीळल यांचे सदरचे पदोन्नती उपरांत पदस्थापनेचे आदेडा हे मा.उच्च न्यायालयाने 


रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ५८/२०२१ मध्ये दि.२८.१.२०२१ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशांच्या अनुषंगाने 


तसेच श्री. भोलासो विठ्ठल चौगुले व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२, दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


याचिका (स्टॅम्प) क्र.१३०५८/२०१८ मध्ये व इतर सलंग्न याचिका मध्ये होणाऱ्या अंतरिम तसेच अंतिम 


निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


ष्‌. श्री. पी.एन. पाटील, उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) यांना हासन अधिसूचना, सामान्य 


प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक १६.७.२०१५ व 


सुधारित अधिसूचना, दिनांक १५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात 


येवून त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


६. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. पी.एन. पाटील यांना 


पदोन्नती उपरांत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होता यावे म्हणून स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन 


पदमुक्‍्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्यास सांगावे. तसेच ते पदस्थापनेच्या 


ठिकाणी रुजू न झाल्यास त्याबाबत शासनास कळवावे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२३१५५८४८४६१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ ढ Digitally signed by Patil Swati Sach 
a t | W a t | Of Maharashti Public Works 
Department, postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 


2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10f103cebd447900 


9332254467 2eefd3784b, 


. serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890 
a C h | Nn Sda5f33dba9c86662cb8f9e18, cn=Patil S\ 
Date: 2021.02.23 16:04:34 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

३. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२, दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


५. श्री. पी.एन. पाटील, उप विभागीय अधिकारी यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे मार्फत 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कार्यासन सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- 9/3, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्राळय, मुंबई, 
१४.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


won SG © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


